सहकार खात्यातील (प्रशासन) १४६७ 
अस्थायी पदांना सन दि.०१/०३/२०२० ते 
३१/०८/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. राजस २०२०/ प्र.क्र.६०/५-स, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक- १२ मार्च, २०२० 


वाचा :- १) शासन निर्णय,सहकार,पणन व वस्त्रोदयोग विभाग क्र.राजस१००८/ प्र.क्र.५३८/ ५-स, 
दि. ५.५.२०११ 
२) शासन निर्णय,सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस २०१९/प्र.क्र.५६/५-स, 
दि.२६/०९/२०१९ 
3) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. 
आस्थापना/कक्ष-१/अस्थायी पदे/मुदतवाढ/९४५/२०२०, दिनांक २७/०२/२०२० 
४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.१२/०२/२०२० 


प्रस्तावना :- 

शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग दिनांक २६/०९/२०१९ अन्वये 
सहकार खात्यातील (प्रशासन) १४६७ अस्थायी पदे दि.२९/०२/२०२० पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास 
मान्यता देण्यात आली होती. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागातील स्थायी/अस्थायी पदांच्या 
आढाव्यानुसार सुधारित आकृतीबंध निश्चित करुन त्या बाबतचा शासन निर्णय दि.०५/०५/२०११ 
रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर आकृतीबंधात वरील १४६७ पदांचा समावेश आहे. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.१२/०२/२०२० नुसार, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतु त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही san अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२० ते दि.३१/०८/२०२० या कालावधीत 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. दरम्यानच्या काळात सुधारित आकृतीबंधास 
उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याबाबत सर्व प्रशासकीय विभागांनी दक्षता घ्यावी असे 
नमूद आहे. सबब सदर १४६७ अस्थायी पदे प्रशासकीय कारणास्तव पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक 
असल्याने त्यांना सन २०२०-२०२१ करिता मुदतवाढ मिळणे आवश्‍यक आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव 
सहकार आयुक्‍त कार्यालयाने संदर्भ क्र. ३ च्या दि.२७/०२/२०२० च्या पत्रान्वये शासनास सादर 
केला असून सदर बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सहकार खात्यातील (प्रशासन कक्ष) कार्यरत असणाच्या १४६७ अस्थायी पदांचा शासन 
निर्णय, दि.५/५/२०११ अन्वये निश्चित केलेल्या सुधारीत आकृतिबंधात त्यांचा समावेश आहे, या 
अटीच्या अधीन राहून दि.०१/०३/२०२० ते दि.३१/०८/२०२० पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन 
मान्यता देत आहे. सदर १४६७ पदांची विगतवारी प्रपत्र “अ” मध्ये व त्यावरील खर्चाचे लेखाशिर्ष 


शासन निर्णय HATH: राजस 2020/ प्र.क्र.६०/५-स 


प्रपत्र “ब” मध्ये सोबत दर्शाविळे आहे. त्याप्रमाणे सदरचा खर्च त्या-त्या लेखाशिर्षाखाळी सन 
२०२०-२०२१ या वर्षासाठी मंजूर केलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.१२/०२/२०२० अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या «= www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२००३१२१२३५४६०९०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Manjiri 
Ganeshbhushan Joshi 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

३. संचालक, TAA संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

४. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

५. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (सर्व) 

६. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, (सर्व) 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१,२, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्व) 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

११.उपकोषागार अधिकारी, वाशी, नवी मुंबई 

१२.वित्त विभाग, व्यय-२ / अर्थसंकल्प-१९/ वित्तीय सुधारणा -१ 

१३.कार्यासन अधिकारी, १७-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४.निवड नस्ती, कार्यासन ५- स. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२०/ प्र.क्र.६०/५-स 


प्रपत्र- “अ 
शासन निर्णय क्रमांक राजस-२०२०/ प्रक्र.६०/५-स, दि.१२ मार्च २०२० च्या शासन निर्णयातील 
सहकार खात्यातील (प्रशासन) कार्यरत असणाऱ्या १४६७ अस्थायी 
पदांच्या विगतवारीचे विवरणपत्र 


वेतनश्रेणी (रुपये 


ळा 
[a अपर आयुक्त ae Rana [३७०००६७००० [ce a 
२ [अपरनिकवक [३७००७05 [coon [8 
३ [सहमिक्यक [१७००३९७०६9 
5 
oo 
a 
र 
i 
कनिष्ठ So लघुलेखक 
७ | लेखपालवस्ल श्रेणी [९३०८३७८७8२ 1३: 
अ ुख्वलिकि 1९8०58८980 क्‍्ळ 
iz 
ca ieee 
१४ [Retreats [९३०००३४८०० | ४९२७ [a 
तर 
a 
र 
२३ प्रयोगशाळा सहक [9२००२०२०१९ | 
[arrears [१२००२०२०१९ १ 
z 
a क्िड 11 
र 
E 
Sc 
a 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२०/ प्र.क्र.६०/५-स 


प्रपत्र - “ब” 
योजनानिहाय आस्थापनानिहाय खर्चाचे लेखाशिर्ष 
अ.क्र योजना निहाय आस्थापना लेखाशिर्ष 
णं सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी | २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (09)(09) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी 
संस्था (दत्तमत-२४२५००११) (भारित २४२५००२२) 
२ | संचालक, पणन संचालनालय, | २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे (०१(०३) पणन संचालक (दत्तमत २४२५ ००४९) 
(भारित २४२५०९९८) 
३ | संचालक, हातमाग, यंत्रमाग व | २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 
वस्त्रोद्योग, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर (०१)(०४) हातमाग, यंत्रमाग व सहकारी वस्त्रनिर्माण 
यांचे संचालनालय (२४२५००५८) 
४ | विभागीय व जिल्हा पातळी २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 
(०१)(०५) विभागीय व जिल्हा प्रशासन (२४२५ ००६७) 
५ | वसूली योजनेखालील १२० शिपायांची | २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 
पदे (०१)(०७) वसुलीच्या कामाकरिता कर्मचारी वर्ग (२४२५ 
००८५) 
६ | बाजार वार्ता, समन्वय सेवा व पणन | २४२५-सहकार, १०८, इतर सहकारी संस्थांना सहाय 
(संशोधन व सर्वेक्षण) (०१) पणन सहकारी संस्था 
(०१)(०१) एकत्रित बाजार माहिती सेवा (२४२५०३८१) 
(09)(02) पणन सर्वेक्षण व संशोधन याकरिता कर्मचारी 
वर्ग (२४२५०३९९) 
७ | प्रतवारी विकास २४२५-सहकार, १०८ इतर सहकारी संस्थांना सहाय्य 
(०१) पणन सहकारी संस्था, 
(०१)(०३) प्रतवारी विकास (२४२५०४०५) 
८ | सहकार ग्राहक भांडाराची संघटना ३४५६-नागरी पुरवठा, 
१९५ ग्रामीण भागातील ग्राहक संस्थांना सहाय्य 
(09)(09) पर्यवेक्षी कर्मचारी वर्ग (३४५६००१२) 
९ | सहकारी उपसा जलसिंचन कक्ष २४२५-सहकार, १०८ इतर सहकारी संस्थांना सहाय्य 
(०५) इतर संकीर्ण सहकारी संस्था 
(०५)(०१) सहकारी उध्दरण सिंचन योजनांकरीता 
कर्मचारी वर्ग (२४२५०६१२) 
4 योजनेत्तर, आदिवासी योजनेखाली | २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 


मंजूर झालेला कर्मचारी वर्ग 


(09)(09) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी 
संस्था, (दत्तमत २४२५ ००११) (भारित २४२५००२२) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


